महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र 
माध्यमिक झाळा या पदांवरील नियुक्तीसंदर्भातील 
दि.३१.७.२०१७ रोजीच्या आदेशास दि.१८.०८.२०१७ 
रोजीच्या आदेशान्वये देण्या आलेली स्थगिती 
उठविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : न्यायाप्र-२०१६/(२२२/१६)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ सप्टेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन आदेशा, क्र.व्यशिअ- 
२०१६/(२१७/१६)/व्यशि-१, दि.३१.७.२०१७. 

२) ALAC, मुंबई यांनी रिव्ह्यु अर्ज क्र.१९/१६ इन मूळ अर्ज क्र.१११४/१५, 
रिव्ह्यु अर्ज क्र.२०/१६ इन मूळ अर्ज क्र.६७५/१६, आणि रिव्ह्यु अर्ज 
क्र.२१/१६ इन मूळ अर्ज क्र.६७४/१६ मध्ये दि.१४.७.२०१७ रोजी पारित 
केलेले आदेश. 
श्री.केशोरकुमार नारायण लोणकर यांचे दि.१.८.२०१७ रोजीचे निवेदन. 
शासन समक्रमांकित दि.१८.०८.२०१७ रोजीचा आदेश. 
शासन समक्रमांकित दि.२४.०१.२०१८ चे पत्र. 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.१५(२)(१२०/७१०/सात, 
दि.१४.०५.२०१८ चे पत्र. 


3 
tof 
4 
द 


-..>« ८. > बआ-- 


आदेशा 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा गट-ब (तांत्रिक), प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा या संवर्गातील पदांवर शासनाने वरील संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दि.३१.७.२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शिफारशीत 
एकूण १२ उमेदवारांना ते ज्या दिनांकापासून पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून 
२ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशनाद्वारे तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात आली 
होती. तथापि, संदर्भाधीन क्र.३ येथील नमूद श्री.किशोरकुमार नारायण लोणकर यांनी त्यांच्या 
दि.१.८.२०१७ च्या निवेदनान्वये मा.मॅट, मुंबई यांनी दि.१४.७.२०१७ रोजी पारित केलेल्या 
आदेशाच्या अनुषंगाने कार्यवाही न करण्याऐवजी मा.मॅट, मुंबई यांच्या आदेशाचे उल्लंघन होत 
असल्याचे दिसून येत आहे, असे शासनास कळविले आहे. सबब, श्री. लोणकर यांनी केलेले 
निवेदन तसेच संदर्भाधीन क्र.२ येथील मा.मॅट, मुंबई दि.१४.७.२०१७ रोजी पारित केलेले 
आदेश विचारात घेता, शासनाने संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये दि.३१.७.२०१७ रोजी निर्गमित 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र-२०१६/(२२२/१६)/व्यशि-१ 


केलेल्या नियुक्ती आदेशातील अ.क्र.११ येथील श्रीमती प्रणाळी हिरामणराव दहाटे या 
दि.७.८.२०१७ रोजी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू झाल्यामुळे, श्रीमती दहाटे वगळता, 
उर्वरित ११ उमेदवारांच्या नियुक्‍तीस पुढील आदेझापर्यंत तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली 
होती. 


२. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दि.१४.०७.२०१७ रोजीच्या आदेशाविरुध्द 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या Writ Petition 
No.23243/2099, Writ Petition No.23248/2099 व Writ Petition ०.२३२५५/२०१७ 
च्या अधिन राहून नियुक्‍ती देता येईल किंवा कसे, याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय 
मागविण्यात आले होते, विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार आवश्‍यक ती माहिती 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये विनंती 
करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.६ येथील 
पत्रान्वये पुढीलप्रमाणे माहित सादर केली आहे:- आयोगाकडून मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र.१०९६८/२०१७, 
१३४१७/२०१७ व १३४१९/२०१७ या याचिकेवर दि.२३.०४.२०१८ रोजी झालेल्या 


सुनावणीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाने, “Rule. Order Dated 14/07/2017 passed 
by Maharashtra Administrative Tribunal Mumbai in Revive Petition 
19 of 2016, 20 of 2016 and 21 of 2016 and judgment and order 
dated 7.9.2016 in O.A.No.1114/2015, O.A.No.674 of 2016 and 
O.A.No.675 of 2016 are stayed. आणि It is made clear that any 
further appointments shall be subject to the result of these Writ 


Petitions.” असे आदेडा दिले आहेत. 

तसेच प्रतीक्षा यादीतून शिफारस केलेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीची बाब शासनाच्या 
अखत्यारीतील असल्यामुळे अंतिम निर्णय शासन स्तरावरुन घ्यावा असे आयोगाने कळविले 
आहे. 


३. रिट याचिका क्रमांक १०९६८/२०१७, १३४१७/२०१७ व १३४१९/२०१७ वर मा.उच्च 
न्यायालयाने दि.२३.०४.२०१८ रोजी पारित केलेले आदेश आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने संदर्भाधीन क्र.६ येथील पत्रान्वये सादर केलेली माहिती विचारात घेवून, ११ 
उमेदवारांच्या नियुक्तीसंदर्भातील दि.३१.०७.२०१७ रोजीच्या आदेशास दि.१८.८.२०१७ 
रोजीच्या आदेशान्वये देण्यात आळेली तात्पुरती स्थगिती, सदर प्रकरणी प्रलंबित रिट 
याचिका क्र. १०९६८/२०१७, १३४१७/२०१७ व १३४१९/२०१७ आणि या संदर्भातील अन्य रिट 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः न्यायाप्र-२०१६/(२२२/१६)/व्यशि-१ 


याचिकांच्या/न्यायाळयीन प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून या आदेशान्वये 
उठविण्यात येत आहे. 


४. संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.३१.०७.२०१७ रोजीच्या शासन आदेझातील सर्व अटी/ 
शर्ती लागू राहतील. 


ष्‌. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.: 
२०१८०९२४१६०३५६२२०३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sakharam Dina ताठा] 
DN: c=IN, o=Governmen rashtr 
akharam (23. 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c6d1f4d2e4 1 b8e84bb98ddddcac 


° 
D | n a Kh a rat 3054927f82f9c1a5810e2874cdac2c44c28c 
2, cn=Sakharam Dina Kharat 


Date: 2018.09.24 16:08:50 +05'30' 


(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 

२) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
४ मा. सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

) 

) 


५) सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (सवी. 

६) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५१/२, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम 
इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-४०० ०२१. (पत्राद्वारे). 

७) सर्व संबंधित संस्था/कार्यालय (संचाळकांमार्फत). 

८) सर्व संबंधित उमेदवार (संचालकांमार्फत) 

९) निवडनस्ती (व्यशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


